आशियाई विकास बँक पुरस्कृत "महाराष्ट्र शाश्वत 
पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प” हा 
नवीन कर्ज प्रस्तावांतर्गत (Stand- alone loan) 
राबविण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमआयएस ०११७/प्र.क्र.०४/बंदरे-२ 
दिनांक:- २९ ऑगस्ट २०२४ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.पीएलएन १२०९/प्र.क्र.२४९/बंदरे-२, दि.२६.१०.२०१० 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमआयएस ०११७/प्र.क्र.०४/बंदरे-२, दि.२६.०३.२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.२६.०३.२०२० मधील तरतुद क्र.८ नुसार “महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व 
शासन यामधील कर्ज व व्याज भरण्याबाबतची अंतर्गत व्यवस्था स्वतंत्ररित्या करण्यात येईल. याबाबत राज्य 
शासनाचा निर्णय महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डावर बंधनकारक राहील.” 


या ऐवजी 
“आशियाई विकास बँक पुरस्कृत " महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत 


उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाची व व्याजाची परतफेड राज्य शासन करेल” असे वाचावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२९११३०१७६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NILIMA MAHADEV : 
KAMBLE 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, 

८. महालेखापाल महाराष्ट्र शासन (लेखापरिक्षा १), मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः VAM AGA ०११७/प्र.क्र.०४/बंदरे-२ 


९. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 

१०. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय 

११. सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई, 

१३. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदूर्ग 
१४. निवडनस्ती (बंदरे २), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


